वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 
या विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
(२४१५ १११२) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१- सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत 
करणेबाबत..(राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि १२२२/प्र.क्र.१४४/७अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०१ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०५.०४.२०२२ चे अर्धशासकीय पत्र. 
२) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
क्र.सिएफबी/१०३२/२२, दि.१८.०५.२०२२. 
3) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
क्र.सिएफबी/१४८७/२२, दि.१५.०७.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या परिपत्रक व 
अर्धशासकीय पत्रानुसार राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, '२४१५ कृषि विषयक 
संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रम योजनांसाठी ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाकरीता २१ टक्केच्या मर्यादेत निधी बीम्स प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार 
नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ व ३ च्या पत्रांन्वये 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास 
सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) योजनेसाठी ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे. यास्तव निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(२२) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) २४१५ १११२, ३१- सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २१ टक्के प्रमाणात १,०५,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पाच लाख फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
याबाबतचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि १२२२/प्र.क्र.१४४/७अ, 


अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान 


(रु.लाखात) 
अ. योजनेचे नाव सन २०२२-२३ करीता | विद्यापीठास वितरीत 
क्र. अर्थसंकल्पीत निधी | करावयाचे अनुदान 
| २४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ५००.०० १०५.०० 


०१-पीकसंवर्धन, 
१२०- इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००) (२२) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 


(राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) 
२४१५ १११२, 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शार्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
१) 


र) 


वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

कृषि विद्यापीठांनी उपळेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत 
योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली 
आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे Rat 
असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, 
सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 
उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेळ तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 


शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे 
योजनेतर खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व 
भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 

प्रत्येक उपळलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hoes सहाय्यक अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, 
तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक 
आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या काळावधीत सादर करावा. तसेच, मागीळ आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे 
हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि १२२२/प्र.क्र.१४४/७अ, 


७ शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 
समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेळी आहे. यामुळे सदर नवीन 
योजनेसाठी नवीन पदे निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे 
अंतर्गत समायोजनाने नवीन योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील 
पदांचे वेतन व भत्यासाठी या आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही 
अनुदानाची मागणी करताना, अश्या पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या निधीची मागणी करु 
नये. 

८) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. 
केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

९) सन २०२२-२३ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 
योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील 
शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी 
करण्यात यावी. 

qo) नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 
उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/ 
१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर,१९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अे, 
दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी. 

५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


६. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ Helles परिच्छेद १४२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि १२२२/प्र.क्र.१४४/७अ, 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८०११२१२०९०४०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPESH fcr ee mene 
CHAUDHARI = 0 


shtra, 
}A135CE51ASEE439203FDBDB395146D1 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
) कुलगुरु/ कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
) उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी, 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, 

) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

qo) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ /२अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ०३२, 
११) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


